महाराष्ट्र  गोजातीय प्रजनन नियमन 
प्राधिकरणासाठी पद निर्मिती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एलव्हीएस-२०१७/प्र.क्र.६९/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा -: १. आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे पत्र क्र. पशुधन४/प्र.क्र.१४/ १५२३८/ 
२०२३, पसं-१३ पुणे दि.१७.१०.२०२३ 
२. वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२४/प्र.क्र.११/आपुक, दि.२४.०७.२०२४ 
३. दि.०९.०७.२०२४ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३ यास सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात 
विधीमंडळाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय 
प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. 


या अधिनियमांतर्गत स्थापन करावयाच्या प्राधिकरणाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच, 
प्राधिकरणाच्या वतीने संबंधित जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्‍त यांच्या स्तरावर होणाऱ्या दैनंदिन कामकाजासाठी 
विविध संवर्गातील नियमित ३७ पदे निर्माण करण्यास व Co मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्यस्रोताव्दारे उपब्लध करुन 
घेण्यास दि.०९.०७.२०२४ रोजी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


राज्यात महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३ च्या अंमलबजावणीसाठी 
अधिनियमांतर्गत स्थापन होणाऱ्या प्राधिकरणाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच, प्राधिकरणाच्या वतीने संबंधित 
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या स्तरावर होणाऱ्या दैनंदिन कामकाजासाठी खालीलप्रमाणे नियमित ३७ पदे 
नव्याने निर्माण करणे व ८० मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्यस्रोताव्दारे उपब्लध करुन घेण्यास याद्वारे, शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


(अ) नियमित पदे निर्मिती 
क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या कार्यक्षेत्र 
ia उपआयुक्त पशुसंवर्धन | एस-२३, 1 | ( मुख्यालयात 
(रु.६७७००-२०८७००/-) प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव) 


शासन निर्णय क्रमांकः एलव्हीएस-२०१७/प्र.क्र.६९/पदुम-४ 


२ सहाय्यक आयुक्त एस-२२, ३५ (मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन 
पशुसंवर्धन (जिल्हा (रु. ६००००-१९०८००/-) जिल्हे वगळता उर्वरित ३४ 
कृत्रिम रेतन केंद्र जिल्ह्यांसाठी प्रति जिल्हा १ 
येथील पश्शुधन विकास पद + मुख्यालयी १ पद 
अधिकारी हे पद 
निरसित करून) 

३ | सहाय्यक लेखाधिकारी | एस-१५, १ पद मुख्यालयी 

(रु.४१,८००-१,२३२,३००/-) 
एकुण (अ) | ३७प 

युंबई TEMA SUIT गुणाचियंत्रण प्रयोगझाळा यांच्या /गियंत्रणाखाली महाराष्ट्र MAA प्रजनन 

अधिनियय /विनिययना, 2023 वी अंगळबजावणी करण्यात येईल. 


(ब) बाह्यस्रोताव्दारे मनुष्यबळ सेवा उपलब्ध करुन घ्यावयाच्या पदांचा तपशिल 


क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या कार्यक्षेत्र 
ie पशुधन विकास अधिकारी, | प्रतिमाह रु. §0,000/- Que । प्राधिकरणाच्या मुख्यालयी 
गट-अ 

२ | वरिष्ठ लिपीक प्रतिमाह रु. ४१,८००/- १ पद 

3 | Gaye पर्यवेक्षक प्रतिमाह रु. 20,000/- ४० पदे | मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता 
उर्वरीत ३५ जिल्ह्यांसाठी प्रती 
जिल्हा १ पद याप्रमाणे ३५ पदे + 
मुख्यालयी ५ पदे 

४ | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रतिमाह रु. २८,०००/- ३६ पदे | मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता 
उर्वरीत ३५ जिल्ह्यांसाठी प्रति 
जिल्हा १ पद + मुख्यालयी १ पद 

५ | परिचर प्रतिमाह रु. १५,०००/- | | प्राधिकरणाच्या मुख्यालयी 

एकुण (ब) ८० पदे 


करावी. 


नवनिर्मित पदे भरण्यासंदर्भात आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही 


TAMAR मनुष्यबळाच्या सेवा उपलब्ध करुन घेताना वित्त विभागाच्या दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन 


निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


प्राधिकरणाच्या मुख्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते, मानधन आहरित करण्यासाठी 
उपायुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण यांना तसेच, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रे येथे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलव्हीएस-२०१७/प्र.क्र.६९/पदुम-४ 


मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्यस्रोताद्वारे उपलब्ध करुन घेणेस्तव मानधन अदा करण्यास संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा 
पशुसंवर्धन उपायुक्‍त यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणासाठी नविन लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही सुरु 
असून याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
५२१/२०२४/व्यय-२, दि.१०.०९.२०२४ तसेच, वित्त विभाग पत्र क्र.पदनि-२०२४/प्र. क्र.११/आपुक, 
दि.२४.०७.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंगळवार दि.०९.०७.२०२४ 
रोजी पार पडलेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेताक २०२४०९१६१३२६४९७७०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NIWRUTTI : 
BHAGUJI MARALE : 


(नि. भा. मराळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 

Wd 
मा.मंत्री (प्ुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
५. महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण यांना आयुक्‍त पशुसंवर्धन , पुणे यांच्या मार्फत 
६. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 

सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त. 

सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

. वित्त विभाग (कार्यासन आपुक) मंत्रालय, मुंबई 

१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी . 
१२. सर्व जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रे. 
१३. अवर सचिव (पदुम-३) / कक्ष अधिकारी (पदुम-१ व १६), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती पदुम-४ 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


